सन २०१८-१९ या चालू आर्थथक वर्षासाठी 
अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या तरतूदीचे वितरण 
करणेबाबत लेखाशिर्ष (२२३५ ३०३२) 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्र.बीजीटी- २०१८/प्र.क्र.९८/का-८, 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : १० जानेवारी , २०१९ 


संदर्भ - 
१) वित्त विभाग परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि..०२.०४.२०१८ 
२) महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय बालगृ- २०१८/प्र.क्र.१६/का-८,दि. १८.४.२०१८. 

शासन निर्णय : 

मागणी क्रमांक एक्स-०१, २२३५- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण,०२, समाज कल्याण, १०२, 
बाल कल्याण, (०१) बाळक समृद्धी योजना, (०१) (०४) बाल बाल न्याय अधिनियमान्वये शासन 
प्रमाणित गृहे व सुधारगृहे यांचे परिरक्षण करणे (अनिर्वाय) (२२३५ ३०३२) या लेखाशिर्षांतर्गत 
अर्थसंकल्पात ०१, वेतन या उद्दिष्टांकरिता रू. २०४३.१० लक्ष इतकी तरतूद अर्थसंकल्पित असून 
अद्यापपर्यंत रू. २९१.९७ लक्ष इतकी तरतूद वितरित करण्यात आलेली आहे. 

सदर झासन निर्णयाद्वारे शिल्लक अवितरित रू. १७५१.१३ लक्ष मधून वित्त विभाग परिपत्रक 
दि. २.४.२०१८ अन्वये ७० टक्केच्या मर्यादेत बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, 
२०१५ अंतर्गत कार्यरत महिला व बाल विकास विभागांतर्गतच्या सर्व शासकीय संस्था 
(बालगृह/निरीक्षणगृह/अनुरक्षणगृह) यांतील कर्मचारीवेतनासाठी रू. ११३८.२० लक्ष इतका निधी 
AYA AST व बाल विकास आयुक्तालय ,पुणे यांना वितरित करण्यात येत आहे. 

हा शासन निर्णय वित्त विभाग परिपत्रक दि. २.४.२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागास 
असलेल्या अधिकारांतर्गत निर्गमित करण्यात येत आहे 

हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून त्यांचा संकेतांक क्रमांक २०१९०११०१७२९४८४१३० असा आहे.सदर झासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by Smita Dattatray Nivatk 
=IN 


1 | o=Governmen hhtra, ou=Women and 
mM l a a a ray Child Department, postalCode=400032, 
4.21 


46cf1e9285 1 8ffc98619187a1 ef6de2dd57c16934e 
. 9cb6672cc02a: 
INumber=f9bd2a7c214922f8f4939e8071 1 ece461c9dfd9c 
N ivatka | 679b28f98e79475c5ea90e21, ita D y N 
Date: 2019.01.10 17:39:20 +05'30 


(स्मिता निवतकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र हासन 


प्रति, 
१) मा.राज्यपाल, यांचे सचिव,राजभवन,मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी- २०१८/प्र.क्र.९८/का-८, 


मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई . 

मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष विधानसभा ,महाराष्ट्र विधानमंडळ .मुंबई . 
मा.सभापती/उपसभापती विधानपरिषद ,महाराष्ट्र विधानमंडळ .मुंबई . 

मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा /विधानपरिषद,महाराष्ट्र विधीमंडळ. 

मा.मंत्री (म व बा वि)/ राज्यमंत्री(म व बा वि),यांचे खाजगी सचिव ,मंत्रालय ,मुंबई . 
सचिव, महिला व बाळ विकास विभाग, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई. 

प्रधान सचिव (व्यय),वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

आयुक्‍त , महिला व बाळ विकास आयुक्‍तालय,म.रा. पुणे. 

महालेखापाल १, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई 
महालेखापाल २, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता),नागपूर 

सर्व उपसचिव ,सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास. नवीन प्रशासकीय भवन , मुंबई 
उपायुक्त (बालविकास) महिला व बाल विकास आयुक्तालय, म.रा.पुणे. 

कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-६/अर्थसंकल्प-(७ मंत्रालय, मुंबई -३२ 

सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, नवीन प्रशासकीय भवन , मुंबई 
निवड नस्ती का-८. 


AD 


AN 


ioe 


o~ 
ae 


an 


S 


(३ 


५. ree  *-€८ > Th > <-> *-< 


2) 


-O 
ie) 


me) 
oO 


me] 
AD 


o> त्यने 
cee COCOONS LS De मक. कची 


ae) 
aa) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


